केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान या कार्यक्रमासाठी निर्माण 
केलेल्या एकूण ०४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राग्राअ-२००७/प्र.क्र.८/आ-७, दिनांक 
११.०९.२००७ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राग्राअ-२००७/प्र.क्र.८/आ-७, दिनांक 
२४.०३.२००८ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/६८/२०१४/आ-७, दिनांक 
०५.०९.२०१५ 

४ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. 210-३००११/६८/२०१४/आ-७, दिनांक 


२८.१२.२०१५ 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/२००/२०१५/आ-७, दिनांक 
२६.०३.२०१५ 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/३३१/२०१६/आ-७, दिनांक 
१५.०७.२०१६ 

७ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/७६५/२०१६/आ-७, दिनांक 
२०.१०.२०१६ 

८) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 
०८.०५.२०१८ 

९) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 
१०.०५.२०१८ 


१०) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 
१८.०६.२०१८ 

११) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-१०१८/प्र.क्र.५०४/आ-७, दिनांक 
३०.१०.२०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य -७ 


१२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-१०१८/प्र.क्र.५०४/आ-७, दिनांक 
१५.०४.२०१९ 

१३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 
०५.०३.२०२१ व दिनांक १५.०९.२०२१ 

१४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 
२२.०३.२०२२ 

१५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र. 
आसेआ/आस्था/कक्ष ५/टे ४/०४ अपदे/९०३९/२२, दिनांक २५.०८.२०२२ 

१६)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी राज्य आरोग्य अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेला 
गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाने 
दिनांक २ मार्च, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ज्या केंद्र पुरस्कृत योजना 
सन २०१६-१७ या वर्षात राबविण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१७- 
१८ मध्ये सुरु ठेवण्याबाबत कळविलेळे आहे. त्यास अनुसरुन दिनांक १ एप्रिळ, २०१७ पासून 
जोपर्यंत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, तो पर्यंत 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राबविण्यात 
येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व योजनांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तंरावर निर्माण केलेल्या एकूण ०४ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन क्र. १४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर ०४ पदांची यापुढेही आव्यकता लागणार असल्याने दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १६ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत संचाळक, राज्य आरोग्य अभियान यांच्या स्तरावर निर्माण करण्यात 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य -७ 


आलेल्या एकूण ०४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. 


मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. :- 


सदर बाबीचा खर्च खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत सन 2022-23 या वित्तीय वर्षामध्ये 


पदनाम 


पद संख्या 


वेतनश्रेणी 


लेखाशिर्ष 


| 


अतिरिक्त 
अभियान 
संचालक 


7 १ 


३७४००-६७००० 
गेड पे रु.८७००/- 


मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) ट्रामा 
केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा 
(२२१०७२९८) ०१-वेतन 


सह संचालक 


OR 


9400-38900 
ग्रेड पे रु.७९००/- 


मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, 
००१-संचाळलन व प्रज्ञासन (०१) (०१)- 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
(२२१०००९३) 


सहायक 
संचालक 


7 १ 


१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.५४००/- 


मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) ट्रामा 
केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय आपत्कालीन (२२१०४६८९) 
०१-वेतन 


एकूण अस्थायी पदांची संख्या - ०४ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य -७ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११४०१४२८०१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 
q 


mM LS 0८ ww AN 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


vo 


40) 
११) 
१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO, 

LA H A N F DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380 

VIJAYKUMAR <asiecancsttsuacss 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 

LA 9८ M A N R A O AAFS5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 
cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.09.06 16:07:52 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
संचाळक-१ व २, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

सहसंचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

रोख शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


